अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरुन मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१३१९/ प्र.क्र. १९१(१)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन आदेठा क्र.: पीओजी-१३१९/प्र.क्र. १९१(१)/सेवा-१, दिनांक १३.११.२०२० 
शासन आदेशा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गातील श्री. चंद्रकांत परशुराम जावळे, अधीक्षक अभियंता व राज्य गुणवत्ता समन्वयक, 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. पदोन्नतीउपरांत मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. अधीक्षक 
अभियंता व राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे या पदावर अन्य अधिकाऱ्याची 
पदस्थापना स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


क्र. अधिकाऱ्याचे नाव | कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 
श्‌ श्री. चं. प. जावळे  |अधीक्षक अभियंता व राज्य पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र बिकास (रिक्‍त पदी) 

गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री | प्राधिकरण, पुणे 

ग्रामसडक योजना, पुणे 


२. श्री. चं. प. जावळे यांच्या संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 

३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. जावळे यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून Taya करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. जावळे यांना पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 


अवगत करावे. 

४. श्री. जावळे यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. जावळे यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१३१८/ प्र.क्र.२१७/ सेवा-१ 
५. सदर पदोन्नतीउपरांत श्री. जावळे यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत कार्यभार न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे समजण्यात येईल व यासंदर्भात सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक १२.९.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक ती पुढील कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
६. श्री. जावळे यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन निश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात येईल. 
७. श्री. जावळे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांवर नियुक्‍ती / पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर नियुक्‍ती 
ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
८. श्री. जावळे यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 
तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 

सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१४१७०५०५५११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Mridula Sanjeev Deshpande 


. . 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
| ५1 J V Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b989f1 1a955bd12836202040b21122502b1ac600cf2486 


5b3b7d7169e14596c4, 


serialNumber=78938dc1a8d99535f81 eab6231e13c14832917d8f8 
e S h p a Nn e ¢7b0424b0fac3530e6cbd0, cn=Mridula Sanjeev Deshpande 


(मृ. सं. देशपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायक राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे, 

५. सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 

अमरावती/ नागपूर, 

७. मुख्य अभियंता व सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

९. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
१०. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
१२. श्री. चं. प. जावळे, अधीक्षक अभियंता व राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
१३. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
१४. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


०८ av AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेठशा क्रमांकः पीओजी-१३१८/ प्र.क्र.२१७/ सेवा-१ 


१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१७. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

२०. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

२२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

२३. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

२४. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५. कार्यासन प्रशा-२, आस्था-१/३, VRAIN, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

२६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


